महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांच्या नियतकाळलीक बदल्या- 
शिक्षणाधिकारी व तत्सम , गट-अ 


महाराष्ट्र शासन 
झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली ३१२१/प्र.क्र ८९ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक:- ३० जुलै, २०२१ 
शासन आदेशा : 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 

होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुलै, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्यात आले आहेत. 
तसेच या कलमाच्या परंतूक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला, सर्वसाधारण किंवा विशेष 
आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, अशी 
तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे 
घेण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ३(१) मधील तरतूदीनुसार दिनांक ३१.०५.२०२१ 
रोजी पदस्थापनेच्या पदावर तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या बदलीपात्र अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव 
नागरी सेवा मंडळ क्र.१ समोर सादर करण्यात आला होता. नागरी सेवा मंडळाने केलेल्या शिफारशी विचारात 
घेऊन सक्षम WHat दिलेल्या पूर्व मान्यतेनुसार पुढील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
q 2 3 8 
7 श्री. तेजराव रामकृष्ण काळे, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), रिक्‍त पदावर 
सहा.सचालक कार्यालय, जि. अकोला 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
जि. अमरावती 
२ श्री. प्रफुल महादेवराव Had, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), रिक्‍त पदावर 
शिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि. अमरावती. 
जि. प. गोंदिया 
३ | श्री. संजय धर्मा राठोड, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), रिक्‍त पदावर 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जि. प. उस्मानाबाद 
जि. प. सोलापूर 


शासन आदेश क्रमांकः बदली 3929 /A.H ८९ /प्रशा-२ 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 

१ २ ३ ४ 

४ श्री. मुश्‍ताक महमंद शोख, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), श्री. अशोक कडूस 
शिक्षण निरीक्षक (उत्तर विभाग), जि. प. सिंधुदुर्ग यांच्या बदलीने रिक्‍त 
बृहन्मुंबई होणाऱ्या पदावर 

५ | श्री. किरण अनंत लोहार, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), श्री. संजय राठोड 
शिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि. प. सोलापूर यांच्या बदलीने रिक्‍त 
जि. कोल्हापूर होणाऱ्या पदावर 

६ श्री. रविद्र शांकरराव काटोलकर, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), रिक्‍त पदावर 
शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण), जि. प. नागपूर 
जि.प. भंडारा 

७ | श्री अशोक नानासाहेब कडूस, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), रिक्‍त पदावर 
शिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि.प. सांगळी 
जि. प. सिंधुदुर्ग 

८ | atl. मधुकर किसनराव देशमुख, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), रिक्‍त पदावर 
सहाय्यक शिक्षण संचालक, जि.प. बीड 
शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, 
जि. औरंगाबाद. 

९ श्रीमती माधुरी सावरकर, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), श्री. प्रफुल्ल कचवे 
विभागीय सहसचिव, जि.प. गोंदिया यांच्या बदलीने रिक्‍त 
नागपूर विभा. मंडळ, जि. नागपूर होणाऱ्या पदावर 

षि o श्री. संदीपकुमार Bar सोनटक्के, | शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), श्री. प्रशांत दिग्रसकर 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जि.प. नांदेड यांच्या बदलीने रिक्‍त 
जि.प. हिंगोली होणाऱ्या पदावर 

aa q | oft. प्रशांत प्रकाडाराव दिग्रसकर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), रिक्‍त पदावर 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जि.प. नांदेड | जि.प. लातूर 
३. उक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर 


जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक-सीडीआर १०८२/२५६७/२८/अकरा दिनांक ३० 
ऑगस्ट १९९२ च्या परिपत्राकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची 
संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


7S $ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली 3929 /H.H ८९ /प्रशा-२ 


षु. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०७३०१८४७५७९९२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Charushila 
Devendra Chaudhari भा 


(चारूशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Charushila Devendra Chaudhari 
DN: c=IN, ०२७० ment Of Maharashtra, ou=School Education And 
{alCode=400032, st=Maharashtra, 
@ 1 bd 1b7158b9523537dcc1d46bc807 768647 


) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती SARA) ASRS राज्य, पुणे 
) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
) संचालक, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे 
४) सर्व शिक्षण संचालळक/सह संचालक 
) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) सर्व संबंधित अधिकारी ( आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीस्तव 
१) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 
२) मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 
३) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
8) निवडनस्ती, प्रशञा-२. 


प्रष्ठ 3 पैकी 3 


